RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


HARI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक १०० ] 


सोमवार , ऑगस्ट ८ , २०१६ / श्रावण १७, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २०७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक . मूवक .१५१५ / प्र.क्र .८६ /कराधान-१.-ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , 
२००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा 
महा. ९ ) च्या कलम ८३ च्या पोट - कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व प्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही; 

म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप-कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह, उप - कलमे (१) ( २) आणि ( ३) च्या शक्तींचा वापर 
करून तसेच यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ मध्ये सुधारणा 
करीत आहे, म्हणजेच : 

१ . ( १) या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर ( पाचवी सुधारणा) नियम, २०१६ असे संबोधण्यात यावे. 
( २) अन्यथा उपबंधित केल्याव्यतिरिक्त हे नियम दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ पासून अंमलात येतील . 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ (यापुढे “मुख्य नियम ” असे संबोधण्यात येईल ) च्या नियम १७ क मध्ये, उप - नियम (१ क ) 
नंतर खालील उप -नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 

“(१) ( ख ) आगामी स्वंयचलन ( ऑटोमेशन) पद्धतीशी जुळण्यासाठी आणि तिच्या परिणामकारक अनुपालनास चालना देण्यासाठी 
आयुक्त शासन राजपत्राने अधिसूचना प्रसिद्ध करून उक्त अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दिनांकापासून किंवा त्यानंतरच्या कालावधीबाबत 
कोणतेही आदेश, प्रमाणपत्र, नोटीस , सूचना किंवा अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेले कोणतेही इतर दस्तऐवज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून 
डिजीटल स्वाक्षरीसह किंवा स्वाक्षरीशिवाय अधिसूचनेमध्ये दिलेल्या पद्धतीने देण्याबाबत तरतूद करण्यात येत आहे. या उप -नियमान्वये 
आयुक्तांनी जर कोणतीही अधिसूचना काढली असेल, तर आयुक्त शासन राजपत्राने अधिसूचना प्रसिद्ध करून असे आदेश, प्रमाणपत्र , 
नोटीस, सूचना किंवा कोणतेही इतर दस्तऐवज यामध्ये सुधारणा करतील . अशी अधिसूचना वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येईल. ”. 


२ . 


( १ ) 


भाग चार ब - २०७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट ८, २०१६ / श्रावण १७, शके १९ ३८ 


३ . 


मुख्य नियमांच्या नियम २१ मध्ये , उप-नियम (१ ) नंतर खालील उप-नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 
“( १क ) कलम २३ च्या उप -कलम ( ५ क ) खालील सूचना नमुना ६०४ ख मध्ये असेल. ”. 
मुख्य नियमांच्या नियम २१ नंतर, खालील नियम दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : 

“२१ क . कलम २८ क च्या प्रयोजनार्थ, रास्त बाजार किंमत, खालील तक्त्यातील स्तंभ (५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे स्तंभ ( ४ ) 
विनिर्दिष्ट व्यापाऱ्यांच्या वर्गाकरिता उक्त तक्त्यातील स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्टीत केलेल्या मालाच्या विक्रीवर निर्धारीत करण्यात येईल . 


तक्ता 


अनु . क्र . 


वस्तुंचे वर्णन 


अनुसूची नोंद 


व्यापाऱ्याचा 


रास्त बाजार 


किंमत 


वर्ग 
( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


( २ ) 
वाईन वगळून मुंबई विदेशी मद्य नियम , १ ९ ५३ च्या नियम 
३ ( ६ ) (१ ) मध्ये वेळोवेळी केलेल्या व्याख्येप्रमाणे विदेशी 


घ -१ 


उत्पादक 


( ५ ) 
कमाल किरकोळ 
किंमतीच्या 
५०टक्के 


मद्य . 


२ 


घ -२ 


उत्पादक 


महाराष्ट्र देशी दारु नियम , १९ ७३ मधील नियम २ (ई ) 
मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे देशी दारू . 


कमाल किरकोळ 
किंमतीच्या 
५० टक्के 


३ 


घ -३ क 


उत्पादक 


मुंबई विदेशी मद्य नियम , १९ ५३ च्या नियम ३ ( ६ ) ( १ ) 
मध्ये वेळोवेळी केलेल्या व्याख्या प्रमाणे वाईन . 


कमाल किरकोळ 
किंमतीच्या 

५०टक्के 
कमाल किरकोळ 
किंमतीच्या 
५०टक्के . ”. 


४ 


घ -३ 


आयातदार 


घ -१ 


( क ) ( एक ) महाराष्ट्र विदेशी दारू ( आयात व निर्यात ) 

नियम , १९ ६३ च्या नियम ३ ( ४ ) मध्ये 
वेळोवेळी व्याख्या केल्याप्रमाणे , भारताच्या 
राज्यक्षेत्राबाहेरील कोणत्याही ठिकाणाहून 

आयात केली जाणारी दारू . 
( दोन ) महाराष्ट्र विदेशी दारू ( आयात व निर्यात ) 

नियम, १ ९ ६३ च्या नियम ३( ५ ) मध्ये 
वेळोवेळी व्याख्या केल्याप्रमाणे, निर्यात स्थान 
अशा स्थानापासून महाराष्ट्र राज्यात 

आणलेली दारू . 
( ख ) ( एक ) महाराष्ट्र विदेशी दारू ( आयात व निर्यात ) 

नियम , १ ९ ६३ च्या नियम ३( ४ ) मध्ये 
वेळोवेळी व्याख्या केल्याप्रमाणे, भारताच्या 
राज्यक्षेत्राबाहेरील कोणत्याही ठिकाणाहून 

आयात केली जाणारी वाईन . 
( दोन ) महाराष्ट्र विदेशी दारू ( आयात व निर्यात ) 

नियम , १ ९ ६३ च्या नियम ३( ५ ) मध्ये 
वेळोवेळी व्याख्या केल्याप्रमाणे, निर्यात स्थान 
अशा स्थानापासून महाराष्ट्र राज्यात 
आणलेली वाईन . 


घ -३ क 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट ८, २०१६/ श्रावण १७, 


शके १ ९ ३८ 


३ 


३ 


५ . 


मुख्य 

नियमाच्या नियम २३ ऐवजी खालील नियम दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजेच : 
“ २३. निर्धारण आदेशाचे नमुने - कलम २३ खालील निर्धारणा आदेश किंवा, यथास्थिती, कलम २३ च्या उप - कलम (५ क ) 
खालील पृष्टीकरण आदेश, विवरणाच्या नमुन्याच्या प्रकाराशी सुसंगत असतील अशा नमुना ३०३ मध्ये असेल 

परंतु , जेथेव्यापारी एका पेक्षा जास्त नमुन्यांमधील विवरणपत्र दाखल करण्यास पात्र असेल, तर तेथे अशा विविध नमुन्यांमधील 
विवरणांसाठी वेगवेगळे आदेश पारित करण्यात येतील . ”. 


.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा.द. भगत , 


शासनाचे उप - सचिव . 


भाग चार ब - २०७-२ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट ८ , २०१६ / श्रावण १७, शके १ ९ ३८ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th August 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 

No. VAT.1516 /CR - 86 / Taxation - 1. - Whereas , the Government of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub - section ( 4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ); 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ), (2 ) and ( 3 ) read with 
the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the said Act , and of all other powers enabling it in 
this behalf, the Government of Maharashtra hereby , makes the following rules further to amend 
the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax ( Fifth 
Amendment) Rules , 2016 . 

( 2 ) Except as otherwise provided in these rules, they shall come into force with effect 
from the 6th August 2016 . 

2 . In rule 17A of the Maharashtra Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to 
as “ the principal Rules ), after sub - rule ( 1A ), the following sub -rule shall be inserted , namely : 

“ ( 1B ) With a view to promote effective compliance and ensuing capability with 
automated system , the Commissioner may , by notification published in the Official 
Gazette , provide that in respect of the period starting on or after the date specified in 
the said notification any order, certificate , notice , intimation or any other document 
which may be specified in the notification , may be issued in an electronic form with or 
without digital signature, as may be specified , in the manner laid down in the notification . 
If the Commissioner has issued any notification under this sub - rule , then the 
Commissioner may by publication in the Official Gazette, provide for amendments to be 
made to such order, certificate, notice , intimation or any other document . Such 
notification , may be issued from time to time.” . 

3. In rule 21 of the principal Rules , after sub- rule ( 1) the following sub - rule shall be 
inserted , namely 

" ( 1A ) The intimation under sub -section (5A ) of section 23 shall be in Form 604B ." 


4. After rule 21 of the principal Rules , the following rule shall be inserted and shall be 
deemed to have been inserted with effect from 1st April 2011 , namely 

“ 21 A. For the purpose of section 28A , the fair market price shall be determined , in 
the manner specified in column (5 ) of the Table hereunder , in respect of the class of 
dealers specified in column (4 ) for the sale of commodities specified in column ( 2 ) of the 
said Table , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट ८, २०१६ / श्रावण १७, 


शके १ ९ ३८ 


G 


Table 


Sr.No. Description of the commodities 

Schedule 

Class of 

Fair market 
Entry dealer 

price 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

(5 ) 
1 Foreign liquor as defined , from time to D - 1 Manufacturer 50 per cent, of 
time, in rule 3 (6 ) ( 1 ) of the Bombay 

maximum retail 
Foreign Liquor Rules, 1953 , excluding 

price (MRP ) 
wine . 
2 Country liquor as defined in rule 2 ( e ) D - 2 Manufacturer 50 per cent, of 
of the Maharashtra Country Liquor 

maximum retail 
Rules, 1973. 

price (MRP ) 
3 Wines , as defined , from time to time, D - 3A Manufacturer 50 per cent, of 
in rule 3 (6 ) ( 1) of the Bombay Foreign 

maximum retail 
Liquor Rules, 1953 . 

price (MRP ) 
4 ( a ) (i) Liquor imported from any place 

D - 3 

Importer 50 per cent, of 
outside the territory of India , as 

maximum retail 
defined from time to time in rule 

price (MRP ).” . 
3 (4 ) of the Maharashtra Foreign 
Liquor (Import and Export ) 

Rules, 1963. 
( ii ) Liquor brought into the State of D - 1 

Maharashtra , from , Exporting 
Place as defined from time to 
time in rule 3 (5 ) of the Maharashtra 
Foreign Liquor (Import and Export) 

Rules, 1963. 
( b ) (i) Wine , imported from any place D - 3A 

outside the territory of India , as 
defined from time to time in rule 
3 (4 ) of the Maharashtra Foreign 
Liquor (Import and Export ) 

Rules, 1963. 
( ii ) Wine brought into the State of 

Maharashtra from ‘ Exporting 
Place as defined from time to time 
in rule 3 (5 ) of the Maharashtra 
Foreign Liquor ( Import and Export ) 

Rules , 1963 . 
5 . For rule 23 of the principal Rules , the following rule shall be substituted , namely : 

" 23. Forms of order of assessment. The assessment order under section 23 or, as the case 
may be , confirmation order under sub - section (5A ) of section 23 shall be in Form 303 
compatible with the type of the Form of return : 

Provided that, where the dealer is liable to file more than one form of return then 
separate orders pertaining to such different forms of returns , may be issued .” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


